भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील 
“संचालक” पदाचे पदनाम “आयुक्‍त * 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आपना-०२१९/प्र.क्र.९२३/पापु-१५ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, नवीन मंत्रालय, . 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१ 
तारीख: १७ ऑगस्ट, २०२१ 


प्रस्तावना 


भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा ही स्वतंत्र यंत्रणा म्हणून संचालनालय स्वरूपात 
दिनांक १६ जुले, १९७१ पासून अस्तित्वात आलेली आहे. त्यापासून यंत्रणेचे प्रशासकीय प्रमुख म्हणून 
“संचालक” हे भारतीय प्रशासकीय सेवा संवर्गातील अधिकारी काम पाहतात. विभाग प्रमुखांचे पदनाम 
“संचालक” ऐवजी “आयुक्त” करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झछासन निर्णय- 


०२. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या नियंत्रणाखाली भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा या 
संचालनालयाचे प्रमुख “संचालक”, यांचे पदनाम पुढीलप्रमाणे बदलण्यात येत आहे. 


अ.क्र. पध्याचे पदनाम सुधारीत पदनाम SS 
aa संचालक, भूजल सर्वेक्षण आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि भारतीय प्रशासन 
आणि विकास यंत्रणा विकास यंत्रणा सेवेतील संवर्ग पद 
03, वरीलप्रमाणे ज्या ज्या ठिकाणी सध्याचे पदनाम aalfas आहे त्या त्या ठिकाणी पदनाम 


सुधारीत झाल्याचे समजण्यात यावे. या संदर्भात आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांनी 
आवश्यक कार्यवाही करावी. 


०४. सदर शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.११४/का-१०, दि.३० जून, 
२०२१ व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २१२/२०२१/सेवा-९, दिनांक ६ ऑगस्ट, २०२१ 
अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना-०२१९/प्र.क्र.९३/पापु-१५ 


०५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८१७१७२०३१०९२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ganesh Nivrutti 


G anes h oe 
MAHARASHTRA, ‘Water Si ly 


And Sanitation Departmen 
postalCode=400032, 


N | V | (1 t t | 2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121 
0d20e91 7ffalef5 12d7e8fa2e49d93 


INumber=1325a2533f62857243 
8b5fb711c805de49788678b97015bb 


Pawar ५ -. 
(गणेश पवार) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव,राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
3. मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता,यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता,यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. मुख्य सचिव, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय मुंबई. 
६. अप्पर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्राळय,मुंबई 
७. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
८. आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
९. विभागीय आयुक्त, सर्व प्रशासकीय विभाग 
१०. जिल्हाधिकारी सर्व 
११. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा सर्व. 
१२.सर्व प्रादेशिक उपसंचालक/वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा 
१३.सर्व सन्माननीय विधानसभा सदस्य व विधान परिषद सदस्य. 
१४. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
१५.महाळेखाकार,(लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर. 
१६.निवडनस्ती (पापु-१५) . 


पृष्ठ २ पैकी २ 


